नियोजन विभाग (खुद्द) कार्यासनांतील 


सुधारित विषयसूची. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : निविआ-३३२१/प्र.क्र.४४३ /का.१४२१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ५ ऑगस्ट, २०२४ 


संदर्भ : १) शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग क्रमांक : निविआ-३३२१/प्र.क्र.४४३/का.१४२१, दि.११.५.२०२३ 

२) कार्यालयीन area, नियोजन विभाग, क्रमांक : निविआ-११२३/प्र.क्र.६२(२/२)/का.१४२१,दि.७.६.२०२३ 
३) शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग क्रमांक : निविआ-३३२१/प्र.क्र.४४३/का.१४२१, दि.२८.६.२०२३ 

४) शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग क्रमांक : निविआ-३३२१/प्र.क्र.४४३/का.१४२१, दि.१२.७.२०२३ 

५) शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग क्रमांक : निविआ-३३२१/प्र.क्र.४४३/का.१४२१, दि.३.८.२०२३ 

६) शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग क्रमांक : निविआ-३३२१/प्र.क्र.४४३/का.१४२१, दि.१५.९.२०२३ 

७ शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग क्रमांक : निविआ-३३२१/प्र.क्र.४४३/का.१४२१, दि.५.३.२०२४ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


शासन परिपत्रक :- 

उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १ अन्वये नियोजन विभागाची सुधारित विषयसूची तयार करण्यात आली आहे. 
तदनंतर विभागाच्या कार्यासनातील विषयांमध्ये बदल तसेच नविन विषयाचा समावेश झाल्याने संदर्भ क्रमांक ३ ते ७ 
अन्वये त्याप्रमाणे विषयसूचीत सुधारणा करण्यात आली आहे. 


२. आता पुढे नमूद केलेला विषय हा कार्यासन-१४२५ कडे दर्शविण्यात येत आहे. 

मराठवाडा मुक्तिसंग्राम अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त छत्रपती संभाजीनगर येथील “दिनांक १६.९.२०२३ 
रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीच्या अनुषंगाने नियोजन विभागाशी संबंधित व विविध विभागांच्या योजनांच्या घोषणा व 
त्यासाठीचे आर्थिक दायित्व याबाबतचे सर्व कामकाज (विधानमंडळ कामकाजासह).”* 


=: सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा सांकेतांक २०२४०८०५१५४९४७३६१६ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MILIND RAGHUNATH 
KULKARNI 


(मिलिंद कुळकर्णी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 
मा.मंत्री (रोहयो), यांचे खाजगी सचिव 
आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र, नागपूर. 
आयुक्त, मानव विकास आयुक्तालय, अदालत रोड, औरंगाबाद. 
सदस्य सचिव, विदर्भ विकास मंडळ, नागपूर/मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद/ उर्वरित महाराष्ट्र विकास 
मंडळ, मुंबई. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः निविआ-३३२१/प्र.क्र.४४३ /का.१४२१ 


&) 
७) 


उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशान-मित्र, मुंबई. 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 

संचालक, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र नागपूर, व्हीएनआयटी परिसर, साऊथ अंबाझरी रोड, 
नागपूर ४४००११. 

व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपति शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे 
व्यवस्थापकीय संचाळक, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, मुंबई 

सह सचिव / उप सचिव (सर्व), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अवर सचिव (सवी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, मुंबई यांचे विशेष कार्य अधिकारी. 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (रोहयो) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

विशेष कार्य अधिकारी (का.१४१७), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी व संशोधन अधिकारी (सर्व, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती, कार्यासन-१४२१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


